शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी तसेच 
आय.ए.एस. अधिका-यांवरील हल्ल्यांच्या 
प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी समिती 
स्थापन करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण ०९११/प्र.क्र.३२२(भाग-२)/विशा-१अ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १९ ऑक्टोबर, २०११. 
शासन निर्णय 


राज्यात शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी तसेच भारतीय प्रशासन सेवेतील 
अधिकारी यांच्यावर, त्यांचे शासकीय कर्तव्य पार पाडीत असतांना, हल्ले होण्याच्या घटनांमध्ये 
गेल्या काही महिन्यांमध्ये बाढ झालेली आहे. अशा हल्ल्यांमुळे शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी 
यांच्या नितीधैर्याबर परिणाम होऊन त्यामुळे ते त्यांच्या शासकीय कर्तव्याला योग्य प्रकारे न्याय देऊ 
शकणार नाहीत, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. तरी, शासकीय अधिका-यांवरील 
हल्ल्यांच्या प्रकरणी संबंधित दोषी व्यक्‍तींविरुध्द तातडीने एफ.आय.आर. नोंदविणे, तपास करुन 
गुन्हा नोंदविणे, न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करणे इत्यादी अनुषंगिक बाबींचा आढावा 
घेण्यासाठी अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या अध्यक्षतेखाली एका समितीचे गठन करण्याचा निर्णय 
शासनाने घेतला आहे. 


२. या समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे असतील - 
१. पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई सदस्य 
२. प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग सदस्य 
३. ज्या अधिका-यावर हल्ला झाल्याची घटना असेल 
त्या विभागाचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव सदस्य 
४. अतिरिक्‍त पोलीस महासंचालक (कायदा व सुव्यवस्था) सदस्य सचिव 
दै या समितीची बैठक दर महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी सकाळी ११.३० वाजता 


अपर मुख्य सचिव (गृह) यांच्या मंत्रालयातील दालनामध्ये घेण्यात येईल 


शू. शासकोय अधिकारी/ कर्मचारी यांच्याबरील हल्ल्यांच्या प्रकरणांचा आढावा 
घेण्यासाठी मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखील सर्व संबंधितांची दर ३ महिन्यांनी एक बैठक घेण्यात 
येईल. 


न हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक २०999०9 29 ६9१४४ ८0०9 
असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांबाने, 


sath — 


(प्र. ता. गोड) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

प्रधान सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (विशेष)/ प्रधान सचिव (अ. व सु.)/ प्रधान सचिव (परिवहन व राऊशु) 
सर्व मंत्रालयीन विभागांचे अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव. 
सर्व पोलीस आयुक्‍त. 

सर्व पोलीस उपमहानिरिक्षक. 

मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.मंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.राज्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मुख्य सचिवांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

सर्व जिल्हादंडाधिकारी. 

सर्व पोलीस अधिक्षक. 

निवडनस्ती (विशा-१अ कार्यासन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


